न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सातारा यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-१११९/२९२/प्र.क्र.६४४/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ एप्रिळ, २०१९. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र.कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.२२२/का-९, दि.१८.८.२०१७. 
२. विधि व न्याय विभाग अधिसूचना H.FMC 999G/C.R.222/D-IX, दि.१५.३.२०१९. 

३. कौटुंबिक न्यायालय, सातारा यांचे पत्र क्र. ४/२०१९, दि.१९.०३.२०१९. 

प्रस्तावना :- 


कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या कलम ३ अन्वये मा. उच्च न्यायाळयाच्या सहमतीने 


शहरी/नागरी प्रदेशाकरिता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार संदर्भीय क्र. 


१ येथील शासन निर्णयान्वये सातारा नगरपालिकेच्या हद्दीतील क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन 


करण्यात आले. संदर्भ क्र. २ येथील शासन अधिसूचनेनुसार सदर न्यायालय दि.१७.०३.२०१९ 


रोजीपासून कार्यान्वित झाले असून सदर न्यायालयातील न्यायाधीश यांना आहरण व संवितरण अधिकार 


प्रदान करणेबाबत संदर्भ क्र. ३ येथील प्रस्तावान्वये कौटुंबिक न्यायालय, सातारा यांनी विनंती केली 


आहे. त्यानुसार न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकार प्रदान 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, सातारा करीता "मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान १०२ उच्च न्यायालये 


(१३) १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत योजना (१३)(२) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्य) सांकेतांक क्रमांक (२०१४ 


०६०१)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाकरीता आवश्‍यक अनुदान मंजूर करण्यात आले 


आहे. 


2 न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सातारा यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील 


नियम १५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर न्यायालयाचे आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-१११९/२९२/प्र.क्र.६४४/का-९ 


> सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४०८१६५३५५५२१२ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
mM (0 g h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4edd56 
e818f8a3b355588753, 


. 
S h a aa ka nt Ka | oti serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1e6d5ffc84bb94ca6af89497 
y 279007d66e97dc13547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 
Date: 2019.04.08 16:59:36 +05'30' 


(31.281. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति: १. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल -एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा . 
४. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, सातारा. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
६. विधि व न्याय विभाग कार्या. २३/२४/२५ 
७. वित्त विभाग - व्यय ५ 
८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


